सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस निधी 
वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ:-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक :-अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
२. महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.२/एस एच सी/ 
बी-१८२, दिनांक ०५.०८. २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये 


माहे जून,२०२२ ते ऑगस्ट,२०२२ या कालावधीसाठी रु. १४,१९,६३७/- इतका निधी 


उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केळी आहे. महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयासाठी 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए 


२६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टासाठी 


रु.१,७४,७३,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य 


हज समितीला माहे एप्रिल २०२२ ते मे, २०२२ कालावधीसाठी सदर प्रयोजनासाठी एकूण रु. 


१४,३८,१६७/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून महाराष्ट्र राज्य हज समितीने 


माहे जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीतील विविध बाबींसाठी एकूण रु. १४,१९,६३७/- 


इतक्या निधीसाठी केलेल्या मागणीनुसार निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन ba LUE | निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेड ई- 


१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) 


(१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर)” 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 


या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून माहे जून २०२२ ते ऑगस्ट २०२२ 


कालावधीसाठी खाली नमूद बाबींवरील खर्चाकरिता रु. १४,१९,६३७/-(अक्षरी रुपये चौदा 


लक्ष एकोणीस हजार सहाही सदतीस फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे:- 


अ.क्र. बाब रक्‍कम 


a महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई कार्यालय भाडे- जून 2022 ते | रु. ३,९६,०००/- 
ऑगस्ट २०२२ (रु. 9,32,000/- प्रति माह X3 महिने) 
२ महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई कार्यालय विज देयक- जून २०२२ ते | रु. ५४,९३०/- 
ऑगस्ट २०२२ 
३ नागपूर हज हाऊसच्या सुरक्षा व स्वच्छतासाठी खर्च- जून २०२२ ते | रु. ५,०३,४७६/- 
ऑगस्ट २०२२ (रु. १,६४,७४८--१,६९,३६४--१,६९,३६४) 
४ नागपूर हज हाऊस इलेक्ट्रीक बिल - जून २०२२ ते ऑगस्ट २०२२ रु. ९३,८५५/- 
५ | नागपूर हज हाऊस पाणी देयक - जून २०२२ ते ऑगस्ट २०२२ रु. ३५,६२८/- 
६ महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई आणि नागपूर कार्यालय दुरध्वनी । रु. ३५,७४८/- 
खर्च- जून २०२२ ते ऑगस्ट २०२२ 


७ । नागपूर हज हाऊसच्या मालमत्ता कर (Property Tax JA २०२२- | रु. ३,००,०००/- 
२०२३ 
एकूण रु.१४,१९, ६३७/- 
३. महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने उपरोक्‍त उद्दिष्टाखाली मंजूर 


करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत आपला खर्च करण्याची आवश्‍यक ती दक्षता घ्यावी. 


४. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. याकरिता ते 


“नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


५. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी व मंजूर 


निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र 


विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 


महाळलेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


६. महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात “३१ सहायक 


अनुदाने (वेतनेतर)” या उदिष्टाखाली वितरित करण्यात आलेल्या रकमेच्या खर्चाचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य हज समितीकडून प्राप्त झाले आहे. 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं- 


२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना प्राप्त झालेल्या 


अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२६१७०७११६८१४ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ASHARANI a 
UTTAM PATIL | izetsenes ee 
( 311.3. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रुम.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 

६. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


